अध्यक्ष , 
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग 
मुंबई यांना मंत्री दर्जा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०२१/प्र.क्र.३५/कक्ष-२/३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : ३० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- १) सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, दि.१५.१२.२००४. 
२) शासन अधिसूचना क्रमांक मातंस-२०२१/प्र.क्र.३५/कक्ष-२/३९, 
दि. ०२.११. २०२१. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. १ मधील तरतुदीनुसार संदर्भ क्र. २ येथील अधिसूचनेनुसार शासनाने डॉ. अनिल 
काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. 


२. विद्यमान आयोगावरील पुनर्नियुक्‍्तीपूर्वी अध्यक्ष, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, 
मुंबई म्हणून कार्यरत असताना शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर यांना मंत्री दर्जा दिला होता. 
आता, पुन्हा डॉ. अनिळ काकोडकर यांची शासनाने आयोगावर पुनर्नियुक्‍ती केली आहे. त्यामुळे 
अध्यक्ष, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई म्हणून त्यांना मंत्री दर्जा देण्यात येत असून 
त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शासाउ/१०.०२/प्र.क्र.६/०३/सा.उ., दिनांक २२ 
ऑगस्ट, २००३ अन्वये निश्चित केलेल्या सोई सवलती अनुज्ञेय असतील. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१२०४०३५४११ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ABHA SHUKLA ee 
(आभा शुक्ला) 
शासनाचे प्रधान सचिव 


प्रति, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
) 
) 


3) मा.राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०२१/प्र.क्र.३५/कक्ष-२/३९ 


५) डॉ.अनिल काकोडकर, फ्लॅट क्र.११०४, बिल्डिंग क्र.५, अंकोळेड को-ऑप हौसिंग 

सोसायटी, हाजुरी दर्गा रोड, एलआयसीच्या पाठीमागे, ठाणे (पश्चिम) - ४०० ६०४ 

६) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७) प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

८) सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, एपीजे हाऊस, ३ रा मजला, FEAT 

वाच्छा रोड, के.सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० 

९) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

qo) सर्व विभागीय आयुक्त, 

११) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 

१३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


१५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, 
१७) निवड नस्ती, का.३९(२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


